अतिरिक्त अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह/अधीक्षक, 
जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ 
रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२०/प्र.क्र.१०३/तुरुंग-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२० 


१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक जा.क्र./कार्यकारी/सेजेसू/अतिअजिकावर्ग-१/८२२६/२०१७ क-२ पुणे-१, दि. २१.०८.२०१८ 
- शासन परिपत्रक - 
अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व 
अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक 
२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
2. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की अतिरिक्‍त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ 
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/ त्रुटी याबाबत माहिती मागवावी. संबंधीत अतिरिक्‍त अधीक्षक, 
मध्यवर्ती कारागृह/ अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१ यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत 
त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या कार्यालयातील अभिळेख्यानुसार तपासून आपल्या 
अभिप्रायासह या विभागाकडे पुढील एक महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/त्रुटी 
प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती/तपश्ील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन 
असल्याचे गृहीत धरून अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९१४१७०४२६३२२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Rakhi Sachin 


Chavan 


(राखी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग, 
औरंगाबाद 
यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

यांच्यामार्फत 
५) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत :१ 
२ 


3 
8 


Se LHS De ल 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-०९२०/प्र.क्र.१०३/तुरूंग-१, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२० चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१ यांची दिनांक 02.02. 20% रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची (वेतनश्रेणी - रु.९५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००) 


जेष्ठता 


नाव 


प्रवर्ग- 


जन्मतारीख 


अ. प्रथम नियुक्‍तीचा मार्ग- जेष्ठता दिनांक/ । सेवा शैक्षणिक अहता । महाराष्ट्र 
क्र. क्रमांक नियुक्‍तीनंतर नियुक्तीचा व सरळसेवेने/मर्यादित | जेष्ठतेचा मानीव | निवृत्तीचा लोकसेवा 
प्रवर्ग या पदावरील विभागीय परीक्षेद्रारे | दिनांक दिनांक आयोगाची 
बदलला नेमणूकोचा नियुक्‍त उमेदवारांचा परीक्षा 
असल्यास दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व उत्तीर्ण 
त्याचा परीक्षेचे वर्ष दिनांक 
दिनांक 
g g श्री.भा.म.भोसले | जोशी २६.०१.१९६८ | १४.०५.१९९७ सरळसेवा/मलोआ/ । १९.०३.२००५ । ३१.०१.२०२६ | एम.ए, २७.०४.१९९८ 
भ.ज. (ब) १९.०३.२००५ अधी.जि.का.वर्ग-२ एम.एस.डब्ल्यू 
२ २ श्री.श.शि.शेळके | धनगर ०२.०३.१९६४ | १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ । ३१.०३.२०२२ | बी.कॉम १४.०५.१९९७ 
भ.ज. (क) ३१.०३.२०१५ १७.०२.१९९२ 
३ ३ श्री.बा.रा.मोरे । मांग १५.०९.१९६१ | १६.१०.१९८७ तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ । ३०.०९.२०१९ | बी.ए, परीक्षा 
(अ.जा.) २६.०८.२०१४ १६.१०.१९८७ एम.एस.डब्ल्यू उत्तीर्ण नाहीत 
¥ ¥ श्री.अनिलकुमार | माळी ०५.१०.१९८७ तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ |। ३१.१०.२०१८ | SLAM, परीक्षा 
सर्जेराव जगताप | SALA. २६.०८.२०१४ ०५.१०.१९८७ एम.एस.डब्ल्यू | उत्तीर्ण नाहीत 
'एकूण मंजूर पदे - २९ 
भरलेली पदे - o% 
रिक्‍त पदे - २५ 


